RNI No. MAHBIL /2009/37831 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष ८, अंक १४९] सोमवार, डिसेंबर ५, २०२२/अग्रहायण १४, शके १९४४ [पृष्ठ १, किंमत: रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ४५९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


उद्योग, ऊर्जा a कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२२. 


अधिसूचना 

मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६०. 

क्रमांक केव्हीबी-२०२०/प्र.क्र. ७७/उद्योग-६.-- ज्याअर्थी,मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० (सन १९६० चा मुंबई 
अधिनियम क्र. १९) च्या कलम ४८१) व (२) मधील तरतुदीनुसार YoRPad मंडळाचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे, नवीन मंडळ 
स्थापन होईपर्यंत, शासन अधिसूचना क्र. केव्हीबी-२०२०/प्र.क्र. ७७/उद्योग-६, दिनांक ३१ मार्च, २०२२ अन्वये महाराष्ट्र राज्य खादी व 
ग्रामोद्योग मंडळावर तात्पुरत्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. 

२. त्याअर्थी, आता मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६० च्या (मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९६०) कलम ४९१) 
ब (२) मधील तरतुदीनुसार, शासन, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळावर खालीलप्रमाणे सभापती, सदस्य ब सदस्य सचिव म्हणून 
नियुक्‍ती करीत आहे :-- 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे पदनाम पदनाम 
१ । श्री. रविंद्र माधव साठे, १२७, सुमांजली, अभिनव नगर, बोरीवली (पूर्व), मुंबई ४०० ०६६ सभापती 
२ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई सदस्य 
३ | विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई सदस्य 
४ | व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ, मर्या., मुंबई सदस्य 
५ | राज्यनिर्देशक, खाकी व ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार, मुंबई सद्स्य 
६ | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ( आस्थापना), महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई सदस्य सचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ. श्रीकांत पुलकुंडवार, 
शासनाचे उप सचिव (उद्योग). 


भाग चार-ब-४५९-१ (१) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI] SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


